महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, अकोला 
यांचे आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती 
योजनेस कार्योत्तर मंजूरी व सुधारीत सेवातंर्गत 
आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १६१८/प्र.क्र. ३९१/१७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक. 
दिनांक : ०१ जून, २०२२ 


वाचा: 
१) कृषि विभागाचा शासन निर्णय क्र. मराबी ११९५/प्र.क्र. १०२/ 9-81, दि. ०८/०३/१९९६ 
२) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक: वेतन ११९९/ प्र.क्र. २/९९/सेवा-३, 
दि. २०/०७/२००१. 
३) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक: वेतन- ११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३, 
दि. ०१/०४/२०१०. 
४ वित्त विभागाचा झासन निर्णय क्रमांक: वेतन-११०९/ प्र.क्र. ४१/ सेवा-३, 
दि. ०५/०७/२०१०. 
५) कृषि विभागाचे पत्र क्र. बियाणे- २०१२/प्र.क्र. १७४/६-ओ, दि. १२/०३/२०१२. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाबीज) अकोला येथील अधिकारी/ कर्मचारी यांना 


महामंडळाने त्यांचे संचालक मंडळाच्या मान्यतेने दिनांक १ ऑगस्ट, २००१ पासून त्यांचे स्तरावर 


लागू केलेल्या व प्रत्यक्ष लाभ दिनांक २७/०६/२००३ पासून लागू केलेली सेवातंर्गत आश्वासित 


प्रगती योजना महामंडळामध्ये दिनांक १२/०३/२०१२ पर्यंत सुरु होती. सदर योजनेस कार्योत्तर 


मंजूरी देवून, दिनांक ०१/०४/२०१० पासून सुधारीत सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू 


करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाबीज), अकोला येथील अधिकारी/ कर्मचारी यांना 


संचालक मंडळाच्या मान्यतेने शासन निर्णय दिनांक २०/०७/२००१ नुसार सेवातंर्गत आश्वासित 


प्रगती योजना दिनांक १ ऑगस्ट, २००१ पासून लागू करुन व प्रत्यक्ष लाभ दिनांक २७/०६/२००३ 


पासून अदा करण्यात आला होता. सदर योजना महामंडळाने दिनांक १२ मार्च, २०१२ पर्यंत 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६१८/प्र.क्र. ३९१/१७-अ, 


अंमलबजावणी करुन त्यानंतर लाभ देणे बंद केले होते. शासनाची पूर्व मंजूरी न घेता ही सेवातंर्गत 


आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात आलेली होती. त्यास या शासन निर्णयान्वये कार्योत्तर 


मंजूरी देण्यात येत आहे. 


तसेच, वित्त विभागाच्या संदर्भीय क्र. ३ व ४ अन्वये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू 


करण्यात आलेली सुधारित सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजना महाबीज महामंडळातील 


कर्मचाऱ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहून लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(१) महामंडळाने सुधारीत सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजनेबाबत वित्त विभाग/ शासनाकडून 


वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णय/ परिपत्रकातील अटी व शातींचा 


मार्गदर्शक तत्वे म्हणून अवलंब करावा व त्याप्रमाणे या योजनेची अंमळबजावणी करावी. 


(२) सदर योजनेची अंमलबजावणी दि. १ एप्रिल, २०१० पासून तथापि प्रत्यक्ष लाभ 


दि.१ एप्रिल, २०१७ पासून देण्यात यावा. या दरम्यानच्या कालावधीतील कोणतीही 


थकबाकी अनुज्ञेय असणार नाही. 


(३) महामंडळाच्या ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करणे या प्रस्तावास 


वार्षिक लेखे विधानमंडळास सादर करणे तसेच लाभांशाबाबत असलेल्या तरतूदीनुसार 


उचित लाभांश शासनास अदा करणे या व अन्य अटींच्या समावेशासह मान्यता दिलेली 


आहे. सबब महामंडळाने याबाबत केलेल्या वा करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीबाबत 


वित्त विभागास अवगत करणे आवश्यक राहील. 


(४ दिनांक 9 एप्रिळ, २०१७ ते या योजनेची अंमलबजावणी करेपर्यंतच्या कालावधीतील 


थकबाकी टप्प्याटप्प्याने अदा करणे बंधनकारक sis, तसेच या योजनेमुळे 


महामंडळावरील आर्थिक भारात मोठया प्रमाणात वाढ होणार नाही, महामंडळ तोटयात 


जाणार नाही याची जबाबदारी महामंडळाची राहील. 


(५) उपरोक्त योजनेस देण्यात आलेली मान्यता ही केवळ ६ व्या वेतन आयोगानुसार लागू 


असलेल्या योजनेकरीता असून, ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारीत सेवातंर्गत आश्वासित 


प्रगती योजना अनुज्ञेय करतेवेळी महाबीजने संचालक मंडळ व प्रशासकीय विभागामार्फत 


वित्त विभागाची पूर्वमंजूरी घेणे बंधनकारक राहिल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६१८/प्र.क्र. ३९१/१७-अ, 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्र. ७७/सा.उ., 


दिनांक १६/११/२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६०११६५११२८३०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Umesh Narayan Chandiwade 
IN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture Department, 


Umesh Narayan 


00032, st=Maharashtra, 
0: 108c7339c487fe2836238383bf9 1 bbd037b93b4bdf6c8e95d1969e58 


5.4.2 

é Sfffe, 

serialNumber=ccbe80fcc6b64503b4e8b 1 269bd88d631f3f3c2bef6elca70cc9a4e 
handiwade ST llnesh Nerayen Glande 
Date: 2022.06.01 17:39:31 +05'30' 
(उमेश चांदिवडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

> 


ule :- 
१ 


) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) प्रधान सचिव तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, अकोला 
) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, अकोला 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


ee 


o~ 


4 


महाव्यवस्थापक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, अकोला 
महाव्यवस्थापक (वित्त), महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, अकोला 
सह सचिव (सा.उ.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव (निवगुनि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

qo) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (सा.उ.), मंत्रालय, मुंबई 

११)१७-अ कार्यासन, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) निवडनस्ती. 


xn 


nN S 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


